सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. 
PwC कंपनीस माहे सप्टेंबर, २०१५ ते 
डिसेंबर, २०१५ या कालावधीकरीता 
केलेल्या कामाचे देयक अदा 
करणेबाबत... 

मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१५/प्र.क्र.९३ /भाग-१/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २०१६ 


Fell 
rll 
oO eS 


शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग यांचे क्रमांकः २१५६/फाईल/ डीआयटी / २०१२ 

दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ 

२. शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि) विभाग क्रमांकः ॥॥--९/१७९/२०१३-])॥३- 
DIT(MH)-DIT (Mb), दिनांक. २ नोव्हेंबर २०१३. 

३. शासन निर्णय माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय यांचे क्रमांक : 9/॥)-मातंस ०८०/४/२०१४- 
O/O DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दिनांक: ०१/०७/२०१४, 

४. शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक:सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दिनांक: २९/०५/२०१५ 

५. मे.प्राईस वॉटर हाऊस HA प्रा.ली. यांचे दि. ३० सप्टेंबर, ३१ ऑक्टोबर, ३० नोहेंबर व 

डिसेंबर २०१५, ची देयके. 


प्रस्तावना 

मुंबई हहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी प्राईस वॉटरहाऊस कुपर्स प्रा.ली. या कंपनीची सल्लागार म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.०२.११.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित 
केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय आहे. दि.२९.०५.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये विविध कालावधीसाठी 
प्राईस वॉटरहाऊस कुपर्स प्रा.ली. यांना मानधन देय करण्यात आले आहे. सदर कंपनीने उपरोक्त 
प्रकल्पासंदर्भात सल्लागार म्हणून मुंबई हहर सीसीटीव्ही प्रकल्प सल्लागार म्हणुन दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ ते 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ या चार महिन्याच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या कामाची देयके अदा करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय 

संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र. ४ अन्वये मुंबई, पुणे-पिंपरी चिंचवड व नाशिक-त्र्यंबकेश्वर 
सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे. Pwo ने केलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी विविध कालावधीसाठी दरमहिना 
दरमाणुस (Man-Month) या तत्वानुसार मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्यानुसार,मुंबई शहर 
सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी F.PWC ने त्यांना दिनांक १ सप्टेंबर,२०१५ ते दिनांक ३१ डिसेंबर,२०१५ या चार 
महिन्याच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी (मानधन, इतर खर्च, व सेवा कर मिळून) 
एकुण रु. २२,९६,९४८/- (रक्‍कम रु. बावीस लक्ष शहान्नव हजार नऊऱी अठ्ठेचाळीस फक्त) इतकी रक्कम मे. 
PWC कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१५/प्र.क्र.९३ /भाग-१/पोल->३ 


उपरोक्तप्रमाणे मध्ये नमुद करण्यात आलेली रक्‍कम मिळून एकूण रु २२,९६,९४८/- (रक्‍कम रु. बावीस लक्ष 
शहान्नव हजार नऊशे अठ्ठेचाळीस फक्त) एवढया रक्कमेची देयके अनुक्रमे बिळ क्र. ४१६००१२१८ दि. 
३०.०९.२०१५ , बिल क्र. ४१६००३४७१ दि. ३१.१०.२०१५ , बिल क्र. ४१६००५८०५ दि. ३०.११.२०१५ व 
बिल क्र. ४१६००८१९१ दि. ३१.१२.२०१५ अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर खर्चाचा सविस्तर 
तपशिल खालीलप्रमाणे आहे:- 


ला Service Tax* 
Hee " Man Month Rate] 13 री Ae क > Total OPE |(INR) 14% till] | unt 
Sr. No. 9 Project Name Sous Designation |as per GR dated ain caer Applicable | Claimed | Oct-2015 and Soe 
Invoice No. Name (Percentage) Resource (INR) 
(02-Nov-2013) INR) Amount (INR) | 14.5 % from 
( Nov-2015 
A शिव Cc [=] E F G H=FxG I J K=STx(| L=I+J+ 
af) K 
Subhash [Principal 
1 September Patil See 2,52,000 50% 1,26,000 
to 30" : = 
1 IMumb Alpesh S 
September | en aed ति 1,99,500 100% | 1,99,500 | 4,72,500 . 66,150 | 5,38,650 
2015 & CTV Project |Kankariya ‘onsultant 
Abhi 
(1000128 me" Consultant | 1,47,000 100% | 1,47,000 
[Deshpande 
पाणीक्ञी  Eanelpe | 252,000 50% | 1,26,000 
Patil ‘onsultant 
1“ October to ढु ; 
a trou ee ee 1,99,500 100% | 1,99,500 | 4,72,500 | 0 66,150 | 5,38,650 
416003471 ICCTV Project [Kankariya ‘onsultant 
AbhIMANYU Veonsuttant | 1,47,000 100% | 1,47,000 
[Deshpande 
Subhash Principal 
we ene 2,52,000 50% | 1,26,000 
Patil ‘onsultant 
1 November Tory Reni 
to 30" Mumbai ee ae 1,99,500 100% | 1,99,500 
3. [November [cp ankariya {Consultant 5,25,000 | 497 | 76,197 6,01,694 
2015 & TV Project 
416005805 री हं 
चण, .. वागा 1,99,500 100% | 1,99,500 
oyal ‘onsultant 
ubhash [Principal 
1 December Patil ise Tan 2,52,000 50% 1,26,000 
Ito 319 ढु र 
IMumb Alpesh IS 
4 Wecember” वक (९ 1,99,500 100% | 1,99,500 | 5,25,000 [14,698 | 78,256 | 6,17,954 
2015 & TV Project cal ariya one tant 
(णि ऐक) 0, Paes 1,99,500 100% | 1,99,500 
oyal ‘onsultant mi hte 
Total Amount Claimed (INR) 19,95,000 {15,195 |2,86,753 22,96,948 
टीप:- 


अ) उपरोक्त रक्कमा या संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र.२ मध्ये नमुद केल्यानुसार सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी 
सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार CEPA अदा करण्यात येत आहे. 

ब) संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र.४ नुसार अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या कालावधीसाठी उपरोक्‍त रक्कमा 
देण्यात येत आहे. 

क) शासन निर्णय संदर्भ क्र. ५ नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या १०% च्या प्रमाणात 
प्रवास,भोजन व निवास इ.खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 

ड) संदर्भ क्र.५ अन्वये मे.>//७ कंपनी ने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रक्कमा देण्यात येत आहे. सदर 
रक्‍्कमेमध्ये ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत १४% सेवा कर व नोव्हेंबर ते डिसेंबर महिन्यासाठी १४.५% सेवा कर 
समाविष्ट करण्यात आला आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१५/प्र.क्र.९३ /भाग-१/पोल->३ 


इ) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबधित कंपनीला सल्लागाराच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा केली आली 
आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्‍कम संबधित कंपनीकडून समायोजीत करण्याचा अधिकार 
शासनास राहील. 
ई) सदर देयके आयकर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 
२. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोळीस आयुक्त, मुंबई याच्या अधिनस्त असलेल्या “२०५५-पोलीस, 
(०२) (09) शहर पोलीस आस्थापना, (दत्तमत) (२०५५ ००९७), ५०-इतर Wd" a लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकून तो सन २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. कोषागारातून निधी आहरित करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिका-याला “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०२१२१३०३०४०९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kailas Arjun Gaikwad 


Ka | | a S A rj U al DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Gaikwad _ sritissanstiows 
(कैलास गायकवाड) 
उपसचिव, गृह विभाग. 


प्रत : माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी. 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
५. पोलीस आयुक्त, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी, व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 
११. निवड नस्ती / पोल-३ 
१२. अर्थ शाखा गृह विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


